डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट 
सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. 
एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय 
कार्यकर्ता व सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार सन 
२०१६-१७, सन २०१७-१८ आणि सन 
२०१८-१९ वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/सारि-५, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :२८ ऑगस्ट, २०१९. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं.२५२५/प्र.क्र.३८/१४/साशि-५, 
दि.२७.०८.२०१५ 
२) ग्रंथालय संचालनालयांचे पत्र जा.क्र.३१/पुरस्कार (२०१६-१९)/२०१९- २०/ 
७८२२,दि.२०.०८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील जनतेचे सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवन समृध्द करण्यासाठी व 
वाचन संस्कृती वृंध्दीगत होण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे योगदान 
लाभावे, यासाठी ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, या ग्रंथालयांकडून राज्यातील जनतेला 
अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने शासनाकडून उत्कृष्ट 
सार्वजनिक ग्रंथालयांना डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि 
ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट कार्यकर्ता व सेवक 
ग्रंथमित्र पुरस्कार देवून त्यांचा सन्मान दरवर्षी करण्यात येतो. त्यानुसार संदर्भ क्र. 9 येथीळ शासन 
निर्णयामधील निकषानुसार सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या तीन वर्षासाठी दि. 
१८/७/२०१९ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीच्या बैठकीमध्ये पुरस्कारासाठी वर्षनिहाय 
पुरस्कार्थीची निवड करण्यात आलेली आहे. सदर पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वर्षासाठीचे डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर 
उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार आणि डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व 
सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार सन २०१६-१७ 


शहरी विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
विडा मिरज विद्यार्थी संघ, मिरज, ता. मिरज, जि. सांगली अ ५०,०००/- 
मंगलमुर्ती सार्वजनिक वाचनालय, वडगांव रोड, यवतमाळ जा 
२ ब ३०,०००/- 
ता. जि. यवतमाळ 
स्वर्गीय कमळाबाई निवृत्ती गिते सार्वजनिक वाचनालय, 
2 Ss १०,०००/- 
कौटघाट, नाशिक, ता. जि. नाशिक 
ग्रामीण विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
सार्वजनिक वाचनालय, भिलवडी, मु. पो. भिलवडी, ता. र 
Ea सांगली ब ३०,०००/- 
पळूस, जि. सांगली 
जयंत सार्वजनिक वाचनालय, कासेगांव, ता. वाळवा, जि. गा 
२ — क २०,०००/- 
सांगली 
श्री. विश्वे नाथबाबा सार्वजनिक वाचनालय, नेवासा बु., 
2 Ss 90,000/- 


ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१६-१७ 


राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१६-१७ 


अ.क्र. । विभाग कार्यकर्त्याचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम 
रु. 
he राज्यस्तरीय | श्री. शादुलहुसेन रुकमोद्दीन शोख, मु. पो. i 
नायगांव, ता. चाकूर, जि. लातूर SP: 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१६-१७ 


राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१६-१७ 


लातूर 


अ.क्र. । विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम 
¥. 
| राज्यस्तरीय श्री. श्रीधर सांबय्या स्वामी, ग्रंथपाल, बलभीम 
वाचनालय, खडक हनुमान, लातूर, ता. जि. २५,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३३/२०१९/साशि-५, 


विभागस्तरीय ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१६-१७ 


अ.क्र. । विभाग कार्यकर्त्याचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
4 अमरावती | at. प्रदीप त्र्यंबकराव चौधरी, श्री. क्षेत्र 
रिध्दपुर, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती 2082 
२ औरंगाबाद श्री. निर्मलकुमार गणपतराव सूर्यवंशी, 
कृष्णाई नरहर कुरुंदकर मार्ग, कैलासनगर, १५,०००/- 
नांदेड, ता. जि. नांदेड. 
३ ।नागपूर श्री.यशवंत arguil चौरागडे, मु. पो. मोहाडी, ee 
ता. गोरेगांव, जि. गोंदिया ; 
8 । नाशिक श्री. रमेश आंकार पाटील, मु. पो. नरडाणा : 
ता. शिंदखेडा, जि. धुळे 0.4 
५ | go श्री. विष्णू बाबूराव माने, मु. पो. APS, बुद्रूक, ९) 
ता. शिराळा, जि. सांगली अजि 
६ | मुंबइ श्री. सीताराम श्रीपती पाटील, ११०४, विठाई 
नलावडे कॉम्पलेक्स, देवगड, ता. देवगड, १५,०००/- 
जि. सिंधुदुर्ग 
विभाग स्तरीय ग्रंथालय सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१६-१७ 
अ.क्र. । विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
| औरंगाबाद | श्री. सतिश विष्णूपंत टाकळकर, ग्रंथपाल, 
साने गुरुजी सार्वजनिक वाचनालय, पूर्णा, ता. १५,०००/- 
पूर्णा, जि.परभणी 
२ नागपूर । सौ. शीतल रवींद्र देशपांडे, 
ग्रंथपाल, सत्यनारायण बजाज, सार्वजनिक १५,०००/- 
जिल्हा ग्रंथालय, वर्धा, ता. जि. वर्धा 
3 पुणे | श्रीमती इ१यामला अनिल पाटणकर, ग्रंथपाल, 
लोकमान्य टिळक ग्रंथ संग्रहालय, वाई, ता. १५,०००/- 
वाई, जि. सातारा 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार सन २०१७-१८ 


शहरी विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
करवीर नगर वाचन मंदिर, कोल्हापूर, ५१० सी वार्ड, 
Ea अ ५०,०००/- 
राजाराम रोड, कोल्हापूर 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


दिपा निसळ सार्वजनिक वाचनालय, स्वामी विवेकानंद : 
२ ब ३०,०००/- 
चौक, गुजरगल्ली, अहमदनगर 
Wada चव्हाण ग्रंथालय व सार्वजनिक वाचनालय, 
३ | पहिला मजला, गंगापूर रोड पोलिस स्टेशनच्यावर , 
आनंदवल्ली, नाशिक 


Ss १०,०००/- 


ग्रामीण विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
।_१__| अनुसया सार्वजनिक वाचनालय, वझुर, ता. पुर्णा, जि. परभणी 


अ ५०,०००/- 


संत योगानंद सार्वजनिक वाचनालय, हरतखेडा, ता. अंबड, जि. गा 
२ जालना ह क ल 
ज 


३ | शिरळ वाचनालय, RRS, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी 


क २०,०००/- 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१७-१८ 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१७-१८ 


अ.क्र विभाग कार्यकर्त्याचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम 
रु. 
| राज्यस्तरीय | डा. उमाजी पांडुरंगजी Ales, तुळजाई, श्री 
नर २५,०००/- 
गणेश व्यास मंदिर समोर, साईनगर, वर्धा 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१७-१८ 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१७-१८ 


अ.क्र विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम 
रु. 
| राज्यस्तरीय श्री. कांतीलाल दत्तु साळुंके, ग्रंथपाल, 
शिवलाल रामचंद्र वाचनालय, भगवान 
२५,०००/- 
महावीर पथ, शुक्रवार पेठ, माढा, ता. माढा, 
जि. सोलापूर 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


विभाग स्तरीय ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१७-१८ 


शाहू नगर वाचन मंदिर, शिरोळ, ता. शिरोळ, 
जि. कोल्हापूर (मरणोत्तर) 


अ.क्र. । विभाग कार्यकर्त्याचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
शि अमरावती । प्रा.किसन वामनराव वाघ, लहाने ले-आऊट, 
१५,०००/- 
समर्थ नगर, बुलढाणा, ता. जि. बुलढाणा | 
२ नागपूर ।के. मधुकर गुलाबराव हिरापुरे, मु. पो. ता. 
आरमोरी, सिताबर्डी, जि. गडचिरोली १५,०००/- 
(मरणोत्तर) 
3 नाशिक श्री. संदिप मुरलीधर काटे, कासार गल्ली, मु. रा 
पो. पाथर्डी,ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर न 
४ पुणे श्री.अनिल रघुनाथराव पाटील, é 
मु.पो. पांगरी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ent 
५ मुंबई | atl. राजेंद्र दामोदर वैती, द्वारा. मराठी र 
ग्रंथसंग्रहालय, सुभाष पथ, स्टेशन रोड, ठाणे ae 
विभागस्तरीय ग्रंथालय सेवक PAPA पुरस्कार २०१७-१८ 
अ.क्र. । विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
दि अमरावती | at. रामेश्वर माणिकराव पोहेकर, ग्रंथपाल, 
सार्वजनिक मैत्रेय वाचनालय, तेल्हारा, ता. १५,०००/- 
तेल्हारा, जि. अकोला 
Q | औरंगाबाद | श्री. स्वामी गुप्तलिंग शिवमूर्ती, ग्रंथपाल, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक वाचनालय, जाजनूर, ता. १५,०००/- 
निलंगा, जि. लातुर 
३ | नागपूर श्री. रविंद्र माधवराव समर्थ, ग्रंथपाल, शिवाजी का 
सार्वजनिक वाचनालय, ता. जि. गडचिरोळी at 
४ | नाशिक | si. विनोद भालचंद्र खैरनार, ग्रंथपाल, १५,०००/- 
सार्वजनिक वाचनालय, म्हसरुळ, ता. जि. 
नाशिक 
५ पुणे । के. प्रकाश गणपती चुडमुंगे, ग्रंथपाल, राजर्षी १५,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३३/२०१९/साशि-५, 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार सन २०१८-१९ 


शहरी विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 

दादर सार्वजनिक वाचनालय व काशिनाथ धुरु 

el a मुंबई अ ५०,०००/- 
हॉल ट्रस्ट, दादर, मुंबई 
विद्यार्थी उत्कर्ष मंडळ, मुंबई संचालित समर्थ 

२ ग्रंथालय उत्कर्ष केंद्र, अब्दुल्ला ब्रेलव्ही गार्डन, ब ३०,०००/- 
चिंचपोकळी, मुंबई 
स्व. किसनराव इंगळे सार्वजनिक वाचनालय, 

3 Ss १०,०००/- 
आर्णी, ता. आर्णी, जि. यवतमाळ 

ग्रामीण विभाग 
अ.क्र ग्रंथालयाचे नाव व पत्ता वर्ग | पुरस्काराची रक्‍कम रु. 

वीर सावरकर सार्वजनिक वाचनालय, खैरा, व 

vel > ब ३०,०००/- 
ता. नांदुरा, जि. बुलढाणा 
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सार्वजनिक 

२ | वाचनालय, हिवरखेड, ता. मोर्शी, जि. क २०,०००/- 
अमरावती 
कमलानंद सार्वजनिक वाचनालय, बोपापूर, 

3 Ss 90,000/- 
ता. अचलपूर, जि. अमरावती 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१८-१९ 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१८-१९ 


विभाग कार्यकर्त्यांचे नाव व पत्ता 


पुरस्काराची रक्‍कम रु. 


राज्यस्तरीय 


ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर 


श्री. संजय हरिश्ंद्र सुर्यवंशी, मु. पो. शिवपूर, 


२५,०००/- 


डॉ. एस. आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१८-१९ 
राज्यस्तरीय पुरस्कार २०१८-१९ 


बोरी, ता.जितूर, जि. परभणी 


अ.क्र. । विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
दिं राज्यस्तरीय | श्री. मधुकर रावसाहेब चौधरी, ग्रंथपाल, 
श्री. भास्कराचार्य सार्वजनिक वाचनालय, २५,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


विभाग स्तरीय ग्रंथालय कार्यकर्ता ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१८-१९ 


अ.क्र. । विभाग कार्यकर्त्याचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
| अमरावती | at. बाबुसिंग पांडुरंग पवार, द्वारा. स्व. श्री. 
वसंतराव नाईक सार्वजनिक ग्रंथालय, १५,०००/- 


मंगरुळपीर, जि. वाशिम 


२ | औरंगाबाद श्री. मोहन महादेव गोरे, मु. पो. मोघा (खुद) ता. 


१५,०००/- 
लोहारा, जि. उस्मानाबाद : 


3 पुणे | si}. ज्ञानेश्वर गुलाबराव भोईटे, मु. पो. कोथळे, 


री १५,०००/- 
ता. पुरंदर, जि. पुणे me 


विभाग स्तरीय ग्रंथाळय सेवक ग्रंथमित्र पुरस्कार २०१८-१९ 


अ.क्र. । विभाग सेवकाचे नाव व पत्ता पुरस्काराची रक्‍कम रु. 
i अमरावती | श्री. सुधाकर भास्करराव डोंगरे, ग्रंथपाल, 
अमरदिप सार्वजनिक वाचनालय, खिरसाना ता. १५,०००/- 
नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती 
२ | नाशिक | at. सुभाष दौलत भासले, ग्रंथपाल, सिध्देश्वर १५,०००/- 


ग्रामीण ग्रंथालय व वाचनालय, गळनिंब, ता. 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 


३ पुणे | श्री.बाबासाहेब नेमाजी गाडे, ग्रंथपाल, पद्यश्री १५,०००/- 
डॉ. ग. गो. जाधव सार्वजनिक मुक्तद्वार 
ग्रंथालय, यशवंतनगर, ता. वाई, जि. सातारा 


४ मुंबई । श्री. संजय पाडूरंग भायदे, ग्रंथपाल, जंजिरा १५,०००/- 
मुरुड सार्वजनिक वाचनालय, ता. मुरुड 
जंजिरा, जि. रायगड 


उपरोक्त पुरस्कार प्राप्त ग्रंथाळये/ कार्यकर्त/ सेवक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात 
आलेली पुरस्काराची रोख रक्‍कम, शाल, श्रीफळ व सन्मानपत्र देऊन सन्मानीत करण्यात येईल. 
त्याबाबतचा कार्यक्रम मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्रपणे आयोजित 
करण्यात येईल. 

सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या वर्षांकरीता पुरस्कार वितरण सोहळा 
या विशेष प्रयोजनासाठी रु १८.०० लाख खर्च होणार आहे. हा पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन 
करण्यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक डब्ल्यू-४, २२०५, कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक 
ग्रंथालये, (०१) ग्रंथालय संचालनालय, (०१) (०१) ग्रंथालय संचालनालय, लेखाशीर्ष २२०५ ०२५१ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२०१९/प्र.क्र.५३/२०१९/साशि-५, 


उद्दिष्टशिर्ष ०५ बक्षीसे या अंतर्गत रु.६.०० लाख अर्थसंकल्पित आहेत. त्यामधुन ६० टक्के म्हणजे 
रु. ३.६० लाख खर्च करण्यास वित्त विभागाकडून निधी प्राप्त आहे. उर्वरित आव्यक निधी रु. 
१४.४० लाख हा २१ पुरवठा व सामग्री या उद्दिष्टशिर्षात अर्थसंकल्पित असलेल्या रु. ३०.०० लक्ष 
निधीतून खर्चास उपलब्ध ६० टक्केच्या मर्यादेत पुनर्वितरणाने भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला त्याचा संगणक संकेताक २०१९०८२८१७२७०१६६०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kah 

Dattatraya oe. च 
Tech | Education Department, postalCode=400032, 
‘a, 


t=Maharashtra, 
2.5.4.20=bc29789a0057acb8ed170e1748553c17db300239c 


Ra nal bha (1 Ka ha [| 347be5264afbff5ebS 1 fcac, cn=Dattatraya Rambhau Kah 


Date: 2019.08.28 17:35:59 +05'30 


(द. रा. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीयसहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीयसहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्यापक प्रसिद्धीसाठी) 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र, मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 
१०.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक / जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी/ जिल्हा ग्रंथपाल. 
१२. कक्ष अधिकारी ( साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


